श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डीकडून 
निळवंडे धरणाच्या विकासासाठी रु.५०० कोटी इतका 
निधी उसनवार तत्त्वावर (बिनव्याजी परत करण्याच्या 
बोलीवर) जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारितील 
गोदावरी -मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
औरंगाबाद यांना देण्यासाठी "एक विशेष बाब" म्हणून 
देण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र. सासंवि -२०१४/६११/प्र.क्र.८८/का.१६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ डिसेंबर, २०१८. 


संदर्भ:- विधि व न्याय विभागाचा समक्रमांकाचा दि.३०.११.२०१८ चा शासन निर्णय 


संदर्भाधीन शासन निर्णयाच्या प्रस्तावनेतील परि.क्र.३ मधील ओळ क्र.२, परि.४ मधीळ ओळ क्र.५, 
शासन निर्णयातील परिच्छेद १ मधील प्रथम ओळ व "अ" अटीतील दुसर्‍या ओळीतील 
"निळवंडे धरणाच्या डाव्या कालव्याच्या विकासासाठी" 
या ऐवजी 
"निळवंडे धरणाच्या डाव्या व उजव्या कालव्याच्या विकासासाठी" असे वाचण्यात यावे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०१८१२१३१४४२५३७०१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Salunke 
Sunita Parag 
Date: 2018.12.13 14:51:52 +05'30' 
(सु.प.साळुंके) 
कार्यासन अधिकारी, विधि व न्याय विभाग. 


प्रति: १ मा अध्यक्ष, श्रीसाईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी. 

2) मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

3) प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४) मा.राज्यमंत्री, विधि व न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्रीसाईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी. 

६) व्यवस्थापकीय संचालक, गोदावरी-मराठवाडा विकास महामंडळ, औरंगाबाद 
७ निवड नस्ती/का.१६. 


